प्रशासकीय मान्यता 

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
नागपूर येथे, कर्करोग उपचारांच्या सुविधा 
निर्माण करण्याकरीता आदिवासी विकास 
विभागाच्या अनुसूचित जमाती उपयोजनेमधून 
प्राप्त होणाऱ्या निधीचा विनियोग करण्यासाठी 
नविन लेखाशीर्ष देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : सीआरसी-२०१७/८६/प्र.क्र.४४३ (भाग-१/प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नविन इमारत, ९ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक: १५ मे, २०१८. 


वाचा :- १. मा.मुख्यमंत्री यांचे सहसचिव, पत्र क्रमांक : सीएमओ/अँडमिनिस्ट्रेशान/पत्र/इनवर्ड 
नं. ६३८/२०१७, दिनांक २८.११.२०१७. 
२. प्रधान महालेखाकार कार्यालयाच्या वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ख.वि. यांचे पत्र 
क्रमांक: ख.वि/चा-१/वैद्यकीय शिक्षण-औषधी द्रव्ये विभाग/यूओआर-१०२/२०१७- 
१८/८२३, दिनांक २७.१२.२०१७ 


प्रस्तावना :- 


मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाळील "शासकीय वैद्यकीय 


महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर येथे, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती उपयोजनेमधून 


कर्करोग उपचाराच्या सुविधा निर्माण करणे" याविषयी दिनांक २७.११.२०१७ रोजी पार पडलेल्या 


बैठकीबाबत निर्गमित करण्यात आलेल्या इतिवृत्तानासार आदिवासी विकास विभागाच्या 


उपयोजनेमधून कर्करोग रुग्णांच्या उपचारार्थ अत्याधुनिक सोयी-सुविधा निर्माण करण्यासाठी निधी 


उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. सदर विषयी आदिवासी विकास विभागाकडून प्राप्त होणाऱ्या 


निधीचा विनियोग करण्यासाठी विभागास नवीन लेखाशीर्ष उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासन 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरसी-२०१७/८६/प्र.क्र.४४३ (भाग-१)/प्रशा-१ 


शासन निर्णय :- 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर येथे, कर्करोग उपचारांच्या सुविधा 


निर्माण करण्याकरीता आदिवासी विकास विभागाच्या अनुसूचित जमाती उपयोजनेमधून प्राप्त 


होणाऱ्या निधीचा विनियोग करण्यासाठी खालीलप्रमाणे उद्दिष्टांसह लेखाशीर्ष निर्माण करण्यास 


शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


मागणी क्रमांक/ टी-०६ T-06 

Demand No. 

मुख्यलेखाशीर्ष/ ४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक | 4210-Capital Outlay on Medical 
Major Head आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 0010115000 

उप Pause | ०१ - नागरी आरोग्य सेवा 01- Urban Health Services 

Sub Major Head 

गौणशीर्ष/  ।॥॥॥०/ | ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना 796- Tribal Area Sub-Scheme 

Head 

गटशीर्ष/ ७0७ | (००) (00) 

Head 

उप गटडीर्ष/ Sub (०० (०१ शासकीय वैद्यकीय | (00) (01) Providing Modern Cancer 


Treatment Facilities at Government 
व रुग्णालय नागपूर 5S 
Group Head महाविद्यालय व रु , ना पूर तती. \Céllese. आत. आती, 


येथे कर्करोग उपचाराच्या | Nagpur 
अत्याआधुनिक सोयी सुविधा निर्माण 


करणे. 
संगणक संकेतांक/ | ४२१० २६०७ 4210 2607 
CRC Code 
Blese/Objects ५२- यंत्र सामुग्री व साधनसामुग्री 52-Machineries and Equipments 


३. Bara निर्णय, आदिवासी विकास विभागाने, अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ११७, दिनांक 


२.१२.२०१७ व वित्त विभागाने अनौ.सं.क्र.१४१/अर्थ-१९/१७,दिनांक ०५.१२.२०१७ अन्वये दिलेल्या 


मान्यतेने तसेच प्रधान महाळेखाकार कार्यालयाच्या वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ख.वि. यांचे पत्र क्रमांक: 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरसी-२०१७/८६/प्र.क्र.४४३ (भाग-१)/प्रशा-१ 


ख.वि/चा-१/वैद्यकीय शिक्षण-औषधी द्रव्ये विभाग/यूओआर-१०२/२०१७-१८/८२३, दिनांक 


२७.१२.२०१७ च्या पत्रान्वये मिळालेल्या सहमतीच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०५१५१५०९५४२८१३ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arun M. Dahale 
DN: c=IN, o=Government Of 
[ U Nn 4 Maharashtra, ou=Medical Education 


and Drugs Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba 


5a50897b7b2244d66593f50dd713da 
83860912503, cn=Arun M. Dahale 
Date: 2018.05.15 15:27:50 +05'30' 


(अ.मु.डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर, महाराष्ट्र. 

. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. सचिव, विधान मंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
८. मा.मंत्री (वैद्यकीय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.मंत्री (सामाजिक न्याय) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. मा.मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११. मा.राज्यमंत्री (वैद्यकीय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 
१३. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर. 
१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
१५. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, प्रधान लेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर, महाराष्ट्र. 
१६. उप सचिव, वित्त विभाग (अर्थ-१९/व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई 
१७. अवर सचिव (प्रशासन-२), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८. मा.सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई. 
१९. उप सचिव (शिक्षण/अलेप), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
२०. निवडनस्ती (प्रञा-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


